महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-अ 
मधील अधिकाऱ्यांची बदलीबाबत शुध्दीपत्रक- 
शिक्षणाधिकारी व तत्सम 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : बदली-३१२३/प्र.क्र ३१४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २० मार्च, २०२४ 
वाचा : 
१) शासन आदेश क्रमांक : बदळी-३१२३/प्र.क्र ३१४/प्रशा-२, दि.१५/०३/२०२४ 


शासन आदेश : 

शासन आदेशा दिनांक १५/०३/२०२४ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशात शिक्षणाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या एकित्रत बदल्या करण्यात आल्या 
आहेत. त्यामधील अनु.क्र.४ श्री.मोहन गायकवाड यांची बदली “विनंती” ऐवजी “प्रशासकीय कारणास्तव” 
असे वाचण्यात यावे. 
२. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०३२०१८०३०६६५२१ असा आहे. हा AA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
VIJAY NIVRUTTI a ते शिना 


5.4.20=c7a4e3 1 cd0e0c9eec89f89869f2dd675d7 1f0636b0a2ea82e48582666992 
6889, postalCode=400032, st=M: 


jarashtra, 
INumber=7966FB8DAGE03C3F79409670C65FACO77378A68F734A 1 1D051D0 
2DC3119DC128, cn=VUAY NIVRUTTI BHOSALE 


Date: 2024.03.20 18:12:47 +05'30 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-0 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व शिक्षण संचालक. 

संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 

संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/योजना) जिल्हा परिषद 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिकारी (शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


AD 


Cc *V 


Cc 
ae 
ce COON SC Cae 


yaa) 


प्रत माहितीस्तव 

१.मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 

२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


